महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, सहायक 
संचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांना उप 
संचालक पदावर तात्पुरती पदोन्नती व 
पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 


वित्त विभाग 


शासन आदेशा क्रमांक:-संलेको-२०२३/प्र.क्र.९०/कोषा.प्रशा.२, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ११.८.२०२३. 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, उपसंचालक संवर्गातील खाळील विवरणपत्रात नमूद अधिकाऱ्यांना 
महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, उपसंचालक संवर्गात (TA-23) (६७,७००-२,०८,७००) या वेतनबॅण्डमध्ये 
पदाचा कार्यभार स्विकारतील त्या दिनांकापासून खालील अटींच्या अधिन राहून तात्पूरत्या स्वरुपात 
पदोन्नती देण्यात येत असून, पदोन्नत अधिकाऱ्यांना महसूल वाटप अधिनियम दिनांक १४.०७.२०२१ मधील 
तरतूदीनुसार स्तंभ क्र. ३ मध्ये दर्शविलेल्या महसूल विभाग वाटपानुसार स्तंभ क्र. ४ मध्ये नमूद केलेल्या 
पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव वाटप करण्यांत | तात्पुरत्या पदोन्नतीची पदस्थापना 
आलेला 
महसूल विभाग 
हि २ 3 8 
Aa श्री.उत्तम हणमंत Yd कोकण-१ मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
रत्नागिरी 
Q श्री.मयुर afer fem =| कोकण-२ मुख्य लेखा परीक्षक, भिवंडी निजामपूर शहर 
महानगरपालिका, ठाणे 
3 श्री.विकास बाबासाहेब खोळपे । पुणे मुख्य लेखा अधिकारी, इचलकरंजी 
महानगरपालिका, इचलकरंजी 
४ श्री.राहुल संपत कदम पुणे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
सातारा 
५ | श्री.प्रविण उत्तमराव देवरे नाशिक मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
नंदूरबार 
६ । श्री.प्रशांत भास्कर वावगे नागपूर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, महात्मा 
ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था 
(महाज्योती), नागपूर 
७ | श्री.सचिन संदीपान इगे छत्रपती मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी,जिल्हा परिषद, 
संभाजीनगर धाराशिव 
८ | श्रीम.मिनाक्षी किरण ठोके पुणे पदस्थापनेचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित 
(कु.मिनाक्षी तानाजी वाकडे) करण्यांत येतील 
9 श्री.विलीन गोपाळराव खडसे । नागपूर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
वर्धा 


शासन Seal क्रमांकः संलेको-२०२३/प्र.क्र.१०/कोषा.प्रशा .२ 


ia o | SRE गोकुळ आस्मर | कोकण-२ उप अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व 
लेखा कार्यालय, मुंबई 
[= q । श्री.प्रकाश दलपत राठोड अमरावती मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
बुलढाणा 
१२ | श्री.माळप्पा ARUN वाघमारे । पुणे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, इचलकरंजी 
महानगरपालिका, इचलकरंजी 
१३ | श्री.संदीप साहेबराव ओव्हाळ । पुणे मुख्य कार्यकारी (वित्त), महाराष्ट्र राज्य शोती 
महामंडळ मर्यादित, पुणे 
१४ | श्रीम.सुहासिनी सरदार पाटील | पुणे वित्त व लेखा अधिकारी, शिवाजी विद्यापीठ, 
कोल्हापूर 
१५ | श्री.बळवंत जयराम गायकवाड | नाशिक प्रतिनियुक्ती 
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी 
विकास विभाग प्रकल्प, घोडेगांव, पुणे 
१६ | श्रीम.कुमुदिनी संजय श्रीखंडे । नागपूर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
(कु.कुमुदिनी जगन्नाथ हाडोळे) नागपूर 
१७ | श्री.सचिन चंद्रशेखर धस नाशिक मुख्य लेखा अधिकारी, अहमदनगर 
महानगरपालिका, अहमदनगर 
१८ | श्री.विजयकुमार गणपत जावीर | पुणे उपसंचालक (वित्त व लेखा), प्रधानमंत्री पोषण 
शक्‍ती निर्माण स्वतंत्र कक्ष, पुणे 
१९ | श्री.भालचंद्र प्रताप चव्हाण नाशिक मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
नाशिक 
२० | श्री.अतुल भिवा sips पुणे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
कोल्हापूर 
२१_ श्री.नितीन अरुण ओगले कोकण-२ वित्तीय सछ़ागार तथा मुख्य लेखा अधिकारी, 
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास 
महामंडळ मर्यादित, मुंबई 
२२ । श्रीम.गायत्री तुकाराम जाधव  । पुणे वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार 
कार्यालय, पुणे 
23. | श्रीम.भाग्यश्री अण्णासाहेब पुणे उपसंचालक (लेखा), समाजकल्याण 
पवार संचालनालय, पुणे 
२४ । श्रीम.सुरेखा मनोहर जाधव नाशिक मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, नाशिक 
महानगर परिवहन महामंडळ मर्यादित, नाशिक 
२५ | श्रीम.नितल प्रभाकर लव्हाळे । कोकण-२ वित्त व लेखा अधिकारी,महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य विद्यापीठ,मुंबई 
२६ । श्रीम.आरती प्रशांत खोत पुणे मुख्य लेखा परीक्षक, इचलकरंजी 
(कु.आरती बाळगौंडा पाटील) महानगरपालिका, इचलकरंजी 
२७ | श्रीम.अश्विनी आनंद भोसले कोकण-२ वित्त नियंत्रक,महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक 
(कु.अश्विनी प्रकाश जाखलेकर) प्राधिकरण,मुंबई 
२८ | श्रीम.स्वरांजली शंकरराव नाशिक मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
पिंगळे धुळे 
३० | श्रीम.पूनम नारायण पाटील कोकण-२ उपसंचालक, संचालनालय स्थानिक निधी 


लेखापरीक्षा, नवी मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन Beal क्रमांकः संलेको-२०२३/प्र.क्र.१०/कोषा.प्रशा .२ 


३१ | MH AT वासुदेवराव VR] नागपूर मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, फॉरेस्ट 
डेव्हलमेंट कापोर्रशान ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड, 
नागपूर 

३२  श्रीम.सविता बाबुराव जंपावाड । छत्रपती वित्त व लेखा अधिकारी, डा.बाबासाहेब 

संभाजीनगर । आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती 
संभाजीनगर 

३३ | श्रीम.कलावती लक्ष्मण मिसाळ । पुणे मुख्य लेखा परिक्षक,कोल्हापूर 
महानगरपालिका, कोल्हापूर 

३४  श्रीम.सुषमा निवास पाटील कोकण-२ प्रतिनियुक्ती 
मुख्य लेखा अधिकारी, कोकण मंडळ महाराष्ट्र 
गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मुंबई, 
म्हाडा, मुंबई 

३५ | श्रीम.स्मिता रतन खरात कोकण-२ अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई 

३६ । श्रीम.अश्विनी रोहित मुसळे पुणे वित्त विशेषज्ञ, महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व 

काळसर्पे ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्प, पुणे 

३७ | AMM सुलतानशाहा नाशिक मुख्य लेखा परीक्षक, माळेगाव 

फकीर महानगरपालिका, मालेगाव 

३८ | श्री.तुषार नामदेव दौंडकर कोकण-२ अवरसचिव तथा उपसंचालक, मदत व 
पुर्नवसन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३९ । श्रीम.कल्पना बाबुराव कपिले । कोकण-२ उपसंचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र पोलीस 
महासंचालनालय, मुंबई 

४० | HAR बाबुराव कुलकर्णी | छत्रपती वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार 

संभाजीनगर । कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर 

४१ | श्री.रविद्र बाबुराव चव्हाण कोकण-२ उपसंचालक, स्थानिक निधी लेखा, मनपा 
उपविभाग २, कोकण भवन, नवी मुंबई 

४२ | श्री.मारुती बाबुराव मुळे नाशिक मुख्य लेखा परीक्षक, जळगाव शहर 
महानगरपालिका, जळगाव 

४३ | श्री.दिगंबर धुळप्पा माडे छत्रपती मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

संभाजीनगर । हिंगोली 

४४ | श्री.श्रीरंग Wares भुतडा । छत्रपती मुख्य लेखा परीक्षक, परभणी शहर 

संभाजीनगर । महानगरपालिका, परभणी 

४५ | श्री.आनंदकुमार बिंदुमाधव | कोकण-२ उपसंचालक (वित्त व लेख), महाराष्ट्र राज्य 

जोशी लॉटरी, वाशी, नवी मुंबई 

४६  श्री.विठ्ठल गंगाराम Ys कोकण-२ उपसंचालक, पर्यटन संचालनालय, मुंबई 

४७ | श्री.सदाशिव नारायण पाटील । नाशिक नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी, 
अहमदनगर 

४८ । श्री.शिवाजी बाजीराव | छत्रपती मुख्य लेखा परीक्षक, छत्रपती संभाजीनगर 

नाईकवाडे संभाजीनगर । महानगरपालिका, छत्रपती संभाजीनगर 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन Seal क्रमांकः संलेको-२०२३/प्र.क्र.९०/कोषा.प्रशा .२ 


४९  श्री.शौलेद्र गोविंदराव पाटील | छत्रपती प्रपत्र बढती 
संभाजीनगर =| लेखा अधिकारी वर्ग-१, महाराष्ट्र राज्य 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे 


५० | श्री.मोतीराम जेरोन gtk । नागपूर प्रपत्र बढती 
मुख्य लेखा अधिकारी, मुंबई मंडळ महाराष्ट्र 
गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मुंबई, 


म्हाडा, मुंबई 

५१ | श्री.कल्याण रुस्तुमराव औताडे | अमरावती मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, अमरावती 
महानगरपालिका, अमरावती 

५२ | श्री.देवराव कुंडलिक म्हस्के कोकण-२ उपसंचालक (कोषागारे संगणकीकरण, 
संचालनालय लेखा व कोषागारे, मुंबई 

43  श्रीम.माया रामराव शिर्क अमरावती मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
अकोला 

५४ | श्री.शामसुंदर वसंतराव देव अमरावती मुख्य लेखा परीक्षक, अमरावती 
महानगरपालिका, अमरावती 

44 श्री.विकास विष्णुपंत खामकर | अमरावती मुख्य लेखा परीक्षक, अकोला 


महानगरपालिका, अकोला 


२. (आमा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक ०७.०५.२०२१ अन्वये 
दिलेल्या सुचनानुसार तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून 
उपरोक्त विवरणपत्रातील अधिकाऱ्यांना तात्पूरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

(Quay पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही SEH राहणार नाही. 

(क)सदरचे पद हे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतीेल असल्यामुळे सदर 
पदोन्नती/निवडसुची लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेने नियमित करण्यात येईल. 
३. वरील अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदोन्नत पदाचा कार्यभार या आदेशाच्या दिनांकापासून तीस 
दिवसांच्या आत त्वरीत स्वीकारावा व तसे केल्याबद्दल कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र या विभागाकडे 
पाठवावे. विहित कालावधीत नियुक्‍ती न स्विकारल्यास अथवा पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी 
मुदतवाढ न मिळाल्यास पदोन्नतीचे आदेशा रद्द करण्यात येतील. 


४. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. १६.२.२०१८ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना दर्शविण्यात आली आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन Seal क्रमांकः संलेको-२०२३/प्र.क्र.१०/कोषा.प्रशा .२ 

५.  अ.क्र.१५, ४९ व ५० वरील अधिकाऱ्यांनी शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 
एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या.१२ दि.१४.०७.२०२१ अन्वये वाटप झालेल्या महसूल विभागात 
कार्यकाल पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. 

६. उपरोक्त पदोन्नत अधिकाऱ्यांना शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-२०२०/ 
प्र.क्र.४९/कार्या.१२ दि. १४.०७.२०२१ मधील सर्व अटी व शर्ती लागू राहतील. 


9. सदर Tea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०८१११५४९५८५००५ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by TANAJI RAGHUNATH PAWAR 


TA N AJ | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=FINANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9fb5ee9e082c5be972b251ab6848d0c9186e89 

RA G H U N AT H 61 bdfcbf9861251eb62d191d6c, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=94ED5C5700A6EEOBEA70FD85BD77F8C 
88E76B4D59B8BD74C71EF53EC941A59D, cn=TANAJI 

p AWA R RAGHUNATH PAWAR 
Date: 2023.08.21 15:20:14 +05'30' 

(ता.र.पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर*, 
२) अप्पर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई. 
४) संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा संचालनालय, कोकण भवन, नवी मुंबई* 
५) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) संबंधित अधिकारी* 
७) संबंधित अधिकारी यांचे सध्याचे कार्यालय प्रमुख* 

८) संबंधित अधिकारी यांचे पदोन्नतीच्या पदाचे कार्यालय प्रमुख*, 

९) अप्पर मुख्य सचिव (ले. व को.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
(१०) कक्ष अधिकारी, HIST. प्रजा. १, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
(११) निवड नस्ती कोषा प्रश्ा.२, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
*संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई यांचेमार्फत. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


